उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, 
बीड जिल्हा या कार्यालयाच्या 
इमारतीची दुरुस्ती/नुतनीकरण 
करण्यासाठी प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक वैमाशा २०२३/प्र.क्र.१२/ग्रासं-३ 
दुसरा माळा, मंत्रालय (विस्तार),हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग,मुंबई- ४००० ०३२. 
दिनांक- ०६/०३/२०२३ 


संदर्भ :- नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. कार्या.जागा 
(२८)/१६२३/प्र.क्र.२०१/वैमाशा-२/२६, दि. ०९/०१/२०२३. 


शासन निर्णय- 

नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी संदर्भिय पत्रान्वये उप नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, बीड जिल्हा या कार्यालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती/नुतनीकरण या करिता रु. 
९.९५ लक्ष व सुरक्षा भिंतीच्या दुरुस्तीकरीता रु. ९.९८ लक्ष असे एकूण रु.१९.९३ 
लक्ष इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक शासनास सादर HS आहे. सदर अंदाजपत्रक 
सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित असून त्यास कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, उस्मानाबाद यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. सदर अंदाजपत्रक मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या शिफारशीसह 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेले आहे. 


२. उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, बीड जिल्हा या कार्यालयाच्या इमारतीची 
दुरुस्ती/नुतनीकरण याकरिता रु. ९,९५०००/- व सुरक्षा भिंतीच्या दुरुस्तीकरीता 
रु. ९,९८०००/- असे एकूण रु.१९,९३०००/-( रु.एकोणीस लाख त्र्याण्णव हजार 
फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर प्रयोजनार्थ उपनियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, बीड जिल्हा यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी सदर निधी 
आहरीत करुन कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड यांचेकडे 
वर्ग करावा. 


४. उपरोक्त खर्च मुख्य लेखाशीर्ष ५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च (८००) इतर खर्च (००) (०१) वजने व मापे यांच्या मुलभूत सुविधांचे 
बळकटीकरण (कार्यक्रम) (५४७५०२४८), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली 
सन 2022-23 या वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


प. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १७ एप्रिल २०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग ५, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत, अनुक्रमांक १०, परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या 
सर्वसाधारण दुरुस्ती व विशेष दुरुस्तीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे पूर्ण 
अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. सदर अधिकारानुसार उपरोक्‍त शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३०३०६१२३४०८३००६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे 
Digitally signed by SHESHRAO BHASKAR KUTE. 

H E H RA : C=IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b83dd3164bf1 a6f2c48a39007e78789c79c52e07ad200c3 
250d381947c40582 |Code=400032, st=Maharasht 

‘B9EOC9 1 2BDFBC8224F 1554BA0BC93342824E4FAA. 
118ED64C79AC40826E161 1B3, ‘SHESHRAO BHASKAR KUTE. 
2023.03.06 12:47:45 +05'30' 
(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी 
6 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 


१. नियत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, 

३. महालेखापाल, १, (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई. 

४. महालेखापाल-१,(लेखा व परिक्षा), मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

६. सह नियत्रक, वैध मापन शास्त्र, औरंगाबाद विभाग. 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

९. उप नियत्रक, वैध मापन शास्त्र, बीड जिल्हा. 

१०. उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बीड. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


